देवीचापाडा, ता.कल्याण, जि.ठाणे येथे 
प्रवाशी जेट्टी बांधणे व तत्सम सुविधा निर्माण 
करणे या कामाकरीता रू.१२.६९ कोटी 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस १०१८/प्र.क्र.१६९/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०3२ 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/अभि-१/ 
देवीचापाडा/२०१८-१९/६११५, दिनांक ०३.१०.२०१८ 


शासन निर्णय: देवीचापाडा, ता.कल्याण, जि.ठाणे येथे प्रवाशी जेट्टी बांधणे व तत्सम सुविधा निर्माण 
करण्यासाठीच्या कामांना, केंद्र शासनाकडून मान्यता प्राप्त करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सागरमाला 
कार्यक्रमांतर्गत खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या रकमेच्या मर्यादेत प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामांचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय किंमत 

१ Pile Jetty रू.३,०६,९२,९६१ 
Bollard and Fenders रू.२१,९८,३१६ 
Approach Bund रू.१,७२,०३,२१० 
Retaining Wall WH. 408,992,449 

4 Toilet Block ¥.3,00,000 

६ Quality control Test ¥.€,80,(900 
TOTAL रू.१०,१७,१३,७३८ 
Add 4% Electrical Charges रू.५०,८५,६८६ 
Add 92% GST B.9, 26,914,830 
Add 8% Contingency Charges H.0 2,99, S99 
Add Consultancy Charges ¥.30,00,000 
TOTAL रू.१२,६८,८७,३३३ 


२. वरील कामांचे अंदाजपत्रक राज्य सागरमाला समितीच्या मान्यतेने केंद्र शासनास केंद्र हिळऊ्याचा 
५०% निधी मिळण्याकरीता सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस १०१८/प्र.क्र.१६९/बंदरे-२ 


स्वनिधीतून करण्यात यावा. 

४. सदर कामांना केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतरच राज्य हिळ्याचा निधी उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 

५. सदर कामांना पर्यावरण तसेच इतर अनुषंगीक विभागांच्या आवश्‍यक परवानग्या घेण्यात याव्या. 

६. वरील कामावरील खर्च “मागणी क्र. बी-७, ३०५१ - बंदरे व दिपगृह ०२, लहान बंदरे, १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (03) जेट्टीच्या बांधकामाकरीता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाला) (राज्य हिस्सा ५०%) (3049 १८९१), ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 

७. सदर aR निर्णय केंद्र शासनाच्या सागरमाला कार्यक्रमास मान्यता देणेबाबतच्या 
मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.१९.०९.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आणि 
नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३६२/का.१४६१, दिनांक १४.०६.२०१९ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१३/२०१९/व्यय-८, दिनांक २५.०६.२०१९ अन्वये निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

टर सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०८१२०७०७२७२९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhikan Onkar Thakur 
Date: 2019.08.08 12:12:33 +05'30' 


(भि.ओं.ठाकूर) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय 
प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, 

. मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 

. प्रधान सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 
५. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवडनस्ती(बंदरे-२) 


oc “८७ A Oo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


